महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र 
राज्याचे अधिवासी असलेल्या भारताच्या सैन्य 
दलातील शौर्यपदक व सेवापदक धारकांना 
पुरस्कार म्हणून देण्यात येणाऱ्या एकरकमी रोख 
अनुदानात आणि मरणोत्तर शौर्यपदक धारकांच्या 
विधवा/ अवलंबित यांना देण्यात येणाऱ्या मासिक 
अनुदानात वाढ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०१७/प्र.क्र.३६०/२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : 39.09.2098, 


शासन निर्णय सा. प्र. वि., क्रमांक मगौपु १०८९/सीआर २२/८९/ भाग- 2/28 अ, 

दि. १६/११/१९९० व दि. २०/११/१९९० 

शासन निर्णय सा. प्र. वि., क्रमांक शापपु- २०००/३०३/ प्र.क्र. ३१/(२०००)/२८, 

दि. ०३/०७/२००० 

शासन शुध्दीपत्रक सा. प्र. वि., क्रमांक शापपु- २०००/३०३/ प्र.क्र. ३१/(२०००)/२८, 

दि. २९/०९/२००१ 

शासन निर्णय सा. प्र. वि., क्रमांक शापपु-२००१/२८९८/ प्र.क्र. १६/(२०००)/२८, 

दि. १६/०८/२००२ 

शासन निर्णय सा. प्र. वि., क्रमांक मगौपु- २०१०/ प्र.क्र. १३२/(२०१०)/२८, 

दि. १२/११/२०१० 

शासन निर्णय सा. प्र. वि., क्रमांक शापपु- २००८/ प्र.क्र. ४९/२८, दि. ०७/०५/२०११. 
शासन निर्णय सा. प्र. वि., क्रमांक ARTA २०१६/ प्र.क्र.९२(२)/२०१६/२८, दि.३०/११/२०१६ 
संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.१६३६०/गौपु प्रस्ताव/सेकावि- १६, २०१८ 
दि. ०९/०२/२०१८. 


प्रस्तावना- 


भारतीय सैन्यदलातील अधिकारी / सैनिक यांना त्यांनी दाखविलेल्या शौर्याकरिता किंवा त्यांनी 


केलेल्या विशिष्ट सेवेकरीता मा. राष्ट्रपती यांच्याकडून अशोक चक्र शृंखलेतील विविध शौर्यपदके / सेवापदके 
प्रदान केली जातात. अशा शौर्यपदकधारकांपैकी किंवा सेवापदकधारकांपैकी जे अधिकारी / सैनिक महाराष्ट्र 
राज्याचे अधिवासी आहेत, अशा व्यक्‍तींना महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली महाराष्ट्र शासनाकडून 
पुरस्कार म्हणून एकरकमी अनुदान देण्यात येते. जर शौर्यपदके त्यांना मरणोत्तर प्रदान करण्यात आली 
असतील, तर शौर्यपदकधारकाच्या विधवा पत्नीस / अवलंबितास पुरस्कार म्हणून देण्यात येणारे एकरकमी 
अनुदान आणि याशिवाय मासिक अनुदान महाराष्ट्र शासनाकडून देण्यात येते. संदर्भाधीन H. येथील दिनांक 


a 


३०/११/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये विविध शौर्यपदकधारकांना/सेवा पदकधारकांना पुरस्कार म्हणून 
द्यावयाच्या एकरकमी अनुदानाचे दर, तसेच मरणोत्तर शौर्यपदकधारकांच्या विधवा पत्नीस/अवलंबितास 


शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०१७/प्र.क्र.३६०/२८ 


द्यावयाच्या मासिक अनुदानाचे दर ठरविण्यात आळेळे आहेत. या दरात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

(अ) महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असलेल्या भारताच्या सैन्य दलातील अधिकाऱ्यास / सैनिकास 
मा.राष्ट्रपती यांच्याकडून शौर्यपदक किंवा सेवापदक प्रदान करण्यात आल्यास त्यांना महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 
योजनेअंतर्गत पुरस्कार म्हणून दि. १ एप्रिल, २०१८ पासून रकाना क्र. ४ येथे दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित 
दरानुसार एकरकमी अनुदान देण्यात येईल. 


अ.क्र YG पुरस्कार सध्या दिली जाणारी ।अनुदानाची सुधारित 
एकूण रक्‍कम रक्‍कम 
२०१७-१८ (रुपये) 
(रुपये) 
(१) (२) (३) (४) 
शौर्यपदकाचे नाव 
वि a परमवीर चक्र ३०.०० लाख ६०.०० लाख 
२ ।अशोक चक्र ३०.०० लाख ६०.०० लाख 
३ | सर्वोत्तम युध्द सेवा पदक १८.०० OE ३६.०० लाख 
४ । महावीर चक्र १८.०० लाख ३६.०० लाख 
५ ।किर्तीचक्र १८.०० लाख ३६.०० लाख 
६ ।उत्तम युध्द सेवा पदक १२.०० लाख २४.०० लाख 
वीर चक्र १२.०० लाख २४.०० लाख 
शौर्य चक्र १२.०० लाख २४.०० लाख 
युध्द सेवा पदक १२.०० लाख २४.०० लाख 
| 90. | सेना/ नौसेना / वायु सेना पदक ६.०० लाख १२.०० लाख 
शाक Aa इन डिस्पॅच ३.०० लाख ६.०० लाख 
सेवापदकाचे नाव 

१२ | परम विशिष्ट सेवा पदक २.०४ लाख ४.०० लाख 
१३ | अति-विशिष्ट सेवा पदक १.०३ लाख २.०० लाख 
१४ | सेना/नौसेना/वायुसेना पदक 10 |_१.५० लाख 
१५ | विशिष्ट सेवा पदक ४० हजार १.०० लाख 

१६ | मेन्शन- इन- डिस्पॅच (| ढी || ५० हजार 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०१७/प्र.क्र.३६०/२८ 

२. (बो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत मरणोत्तर शौर्यपदक धारकावर अवलंबून असणाऱ्या विधवांना / 
अवलंबितांना दि. १ एप्रिल, २०१८ पासून रकाना क्र. ४ येथे दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित दरानुसार मासिक अनुदान 
देण्यात येईल. 


अ.क्र शौर्यपदक पुरस्कार सन २०१७-१८ | अनुदानाची सुधारित 
मध्ये दिले रक्‍कम 
जाणारे मासिक (रुपये) 
अनुदान 
(रुपये) 

(१) (२) (३) (४) 

(31) शौर्यपदक 

१) परमवीर चक्र १६,५०० ३३,००० 

२) अशोक चक्र १३,२०० २६,५०० 

3) सर्वोत्तम युध्द सेवा पदक १२,५४० २५,००० 

8) महावीर चक्र १२,५४० २५,००० 

ष्‌) किती asp ९,९०० २०,००० 

६) उत्तम युध्द सेवा पदक ८,५८० १७,००० 

(9) वीर चक्र ७,२६० १४,५०० 

८) शौर्य चक्र ४,६२० ९,००० 

९) युध्द सेवा पदक ३,९६० ८,००० 

40) सेना/नौसेना/वायुसेना पदक २,६४० ५,५०० 

११ AV इन डिस्पॅच १,३२० २,५०० 

१२) व्हिक्टोरिया pret १३,२०० २६,५०० 

३. महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत शौर्य/ सेवापदक धारकांना पुरस्कार म्हणून देण्यात येणाऱ्या 


एकरकमी अनुदानात तसेच मासिक अनुदानात वाढ करण्याविषयी महागाई निर्देशांकानुसार दर चार वर्षांनी 


आढावा घेण्यात यावा व त्यानुसार शौर्य / सेवापदक धारकांना दयावयाच्या एकरकमी अनुदानात तसेच मासिक 


अनुदानात वाढ करण्याच्या प्रस्तावास शासनाची मान्यता घेण्यात यावी. 

४. या शासन निर्णयानुसार द्यावयाच्या एकरकमी अनुदानाची रक्‍कम आणि मासिक अनुदानाची रक्‍कम 
यावरील खर्चापैकी 40% रक्‍कम शासकीय अनुदानातून व उर्वरित 40% रक्कम मुख्यमंत्री सहायता (कारगील) 
निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयकृत बँकेत गुंतविण्यात आलेल्या रुपये ४३.५० कोटी इतक्या रकमेवरील 


व्याजातून देण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०१७/प्र.क्र.३६०/२८ 

५. वर नमूद केल्याप्रमाणे ५०% रक्‍कम शासकीय अनुदानातून देण्यासाठी लागणारा खर्च "मागणी 
क्रमांक ए - ४, प्रधानशीर्ष २०७५, संकीर्ण-सर्वसाधारण सेवा-८००-इतर खर्च - (००) (०५) शौर्यासाठी 
पारितोषिके (२०७५ 0993)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

६. सदरशासन निर्णयानुसार संबंधित लाभार्थ्यांना सुधारित दरानुसार मासिक अनुदान प्रदान करण्याची 
कार्यवाही संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी करावी. 

७. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४५६/१६/व्यय-४, 
दिनांक २४ डिसेंबर, २०१८ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Cs सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१३११४३२०३३४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Suresh Mahadeo Khade 
DN: c=IN, f Maharashtra, 
=Gen 


Khade eo कात lr 
(सुरेश खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 


१ 
२ मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३ सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

४ मा.मंत्री (मा.सै.क.) यांचे खाजगी सचिव, 

५ मा.राज्यमंत्री (मा.सै.क.) यांचे खाजगी सचिव, 

६ सर्व मा.विधान सभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य 

७ मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक, 

८ सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 

९ प्रधान सचिव (मा.सै.क.) यांचे स्वीय सहायक, 

१० सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

११ ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

१२ कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई-४०० ००५. 
१३ मुख्य माहिती आयुक्त व सर्व माहिती आयुक्‍त 

१४ सर्व विभागीय आयुक्त, 

१५ सर्व जिल्हाधिकारी, 

१६ महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०१७/प्र.क्र.३६०/२८ 


१७ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

१८ अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र, मुंबई, 

१९ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, 

२० सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२१ संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे-४११ ००६(५ प्रती), 

२२ सर्व जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, 

२३ सर्व मंत्रालयीन विभाग/मंत्रालयीन विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख, 
२४ सामान्य प्रशासन विभागाची सर्व कार्यासने, 

२५. सह संचालक, HBA व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई-३२ 
२६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई, 

२७. वित्त विभाग/व्यय-४, अर्थ-१३, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२८. निवडनस्ती /कार्या.२८ (२ प्रती). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


